garding Tepe DOW १०१७ ०३६)०९ 


मोटार वाहन विभागातील परिवहन 
कार्यालयांकरिता संगणक संच खरेदीसाठी 
सन २०१२-९३ या आर्थिक वर्षामध्ये 
येणाऱ्या खर्चास मंजूरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीडी १२१२/प्र.क्र.१८०/परिवहन-४ 
विस्ता दालन, , सेंटरवन टॉवर , ३० बा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, 
,कफ परेड,कॅप्टन प्रकाश पेठे मार्ग, मुंबई ४०० ००५ 
दिनांक: १३ ऑगस्ट, २०१२ 


बाचा :- परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/का.११/संगणक/योजनांतर्गत/२०१२-१३ / 


जा.क्र.६९३२,दिनांक ३० मे,२०१२ 


शासन निर्णय :- 


मोटार वाहन विभागाच्या परिवहन कार्यालयामधील दैनंदिन पत्रव्यवहार, 


आस्थापनाविषयक कामकाज, स्मार्टकार्ड नोंदणीपत्र व अनुज्ञप्ती पोस्टाने पाठविणे, राष्ट्रीय परवाना 


जारी करणे तसेच इंटरनेटवरुन माहितीची देवाणघेवाण करणे, कागदपत्र स्कॅन व फॅक्स करणे 


याकरिता आवश्यक असलेल्या संगणक संच लॅपटॉप व लेझर प्रिंटर मिळून रूपये २,००, ४८,०४० 


चा प्रस्ताव संदर्भाधीन दिनांक ३० मे, २०१२ चे पत्रान्वये शासनास सादर झाला आहे. 


२ यापैक लॅपटॉपचा प्रस्ताव वगळून संगणक संच व लेझर प्रिंटरची खरेदी 


करण्याकरीता खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे करण्यासाठी येणाऱ्या रु.१,७४,५६,०४०/- (रुपये 


एक कोटी चौऱ्याहत्तर लाख छप्पन्न हजार चाळीस फक्त) इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 


एकूण सख्या 


अ) संगणक संच Desktop Intel | Yoo 
desktop secured generation core 1 
५,५०० GB HDD ४ GB CD Ram with 
»Preloaded window ७ with Antivirus 


for 4 Years. 


डेक्सटॉप अ.क्र.१ प्रमाणे प्रति 
संच रु.२९,९००/- 


 बरकरारपत्रकाचा तपशील... 


राज्य शासनाच्या दरकरार | १,५९,६०,०००/- 
पत्रानुसार पृष्ठ २ ate 


ब) झर Ted Samsung Personal | 230 


laser Ax printer + Toner cartridge 


राज्य शासनाच्या 
तंत्रज्ञान विभागाच्या दरकरार 
पत्रानुसार पृष्ठ २ बरील अ.क्र.१ 
प्रमाणे प्रति संच रु.११,५०८/- 


१४,९६,०४०/- 


एकूण - 
cs, 


8,198, 48,08 0/- 


Computer Purchase मोरे 


रे. सदर संगणक संच व प्रिंटर खरेदी परिबहन आयुक्तांनी विहित प्रक्रिया व नियमोचित 
. तरतुदींचे पालन करुन करावी. 


ड़. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.बी-३, मुख्यलेखाशिर्ष २०४१ वाहनांवरील कर (०१) 
(०४) कार्यालयीन अभिलेखांचे संगणकीकरण, (मोटार वाहन आणि मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरण) १३ कार्यालयीन खर्च - योजनांतर्गत (२०४१ ०२९७) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून 
तो सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


& या आदेशान्वये खरेदी करण्यात येणा-या संगणक तसेच प्रिंटरची देखभाल 
करण्याकरीता व यंत्रणा सुस्थितीमध्ये ठेवण्याकरीता बॉरंटी पिरियेडपश्‍्चात योग्य ती देखभाल 
करण्याकरीता आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात यावी. 


६. हा शासन निर्णय माहिती तंत्राज्ञान विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.२०२/२०१२, 
दि.१५.६.२०१२, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.२१९/१४६१, दि.२९.६.२०१२ व वित्त 
विभाग अनोपचारीक संदर्भ क्रमांक २३६/व्यय-८, दि.३.८.२०१२ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
aaa 
( मि.का.फडके ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

परिवहन उपआयुक्त (प्रशासन/लेखा), परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (का.१४६१) मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (विनियम/व्यय ८), मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (परिवहन -४) 


Computer Purchase मोरे 


